मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष - 
२२०३, तंत्रशिक्षण या लेखाशिर्षाखाली ३१, 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) वितरीत 
करण्यास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: तंनिवि-१५२२/(प्र.क्र.9५/२२)/तांशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:- १८ जूलै, २०२२. 


संदर्भ:- 
१) झासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र.प्रशामा-२०१३/प्र.क.०३/१३/तांशि-३, 
दि.१८ मार्च, २०१३. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिळ, २०२२. 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.९/नियोजन/निधीवितरण/सहा.अनु./२०२२/१४२, 
दि.१९ मे, २०२२. 


शासन ज्ञापन:- 

सन २०२२-२३ मध्ये “अभियांत्रिकी महाविद्यालये (कार्यक्रम)-२२०३ ०१९४” या 
योजनेकरीता रु.४०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित झालेला आहे. संचालक तंत्रशिक्षण यांनी 
संदर्भाधीन दि.१९ मे, २०२२ च्या पत्रान्वये सदर योजनेतंर्गत येणाऱ्या वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान 
संस्था (व्ही.जे.टी.आय.), मुंबई या संस्थेतील पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यासाठी वसतीगृह 
इमारतीच्या बांधकामासाठी रु.११.७२ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला 
आहे. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाच्या निदेशानुसार सन २०२२-२३ मध्ये सदर योजनेसाठी 
अर्थसंकल्पित झालेल्या रु.४०.०० कोटी इतक्या निधीच्या २१ टक्‍के प्रमाणे रु.८४०.०० लक्ष (रुपये 
आठ कोटी चाळीस लक्ष फक्त) इतके सहायक अनुदान (वेतनेतर) कोषागारातून आहरीत व वितरीत 
करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. व्ही.जे.टी.आय., मुंबई या संस्थेच्या बांधकामासाठी आतापर्यंत दिलेल्या व आता वितरित 
करावयाच्या निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे दर्शविण्यात येत आहे:- 


(रुपये लाखात) 


कामाचे नांव प्रशासकीय । दि.३१ मार्च, वितरीत २०२२-२३ मध्ये 
मान्यतेनुसार | २०२२पर्यंत | करावयाचा वितरीत 
अंदाजित खर्च | दिलेला निधी | शिल्लक निधी | करावयाचा निधी 
व्ही.जे.टी.आय. मुंबई येथील | ३४५२.४० २२७९.७९ ११७२.६१ ८४०.०० 
पदव्युत्तर पदवीच्या 


विद्यार्थ्यासाठी वसतीगृह 
इमारतीचे बांधकाम. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२२/(प्र.क्र.9५/२२)/तांशि-३ 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४ एप्रिल, २०२२ च्या परिपत्रकानुसार आवश्‍यक असलेल्या 


बाबींचा तपशील पुढीलप्रमाणे:- 
अ.क्र तपासणी सूची अभिप्राय 
रि योजनेस प्रशासकीय मान्यता उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन 


निर्णय क्र.प्रशामा-२०१३/प्र.क.०३/१३/ 
तांशि-३, दि.१८ मार्च, २०१३ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
२ | निधी वितरण शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची । शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार 


पूर्तता झाल्यानंतरच होणार आहे. निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
३ | यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ७५% खर्चाचे । सन २०२१-२२ मध्ये वितरीत केलेल्या 
उपयोगिता प्रमाणपत्र रु.११.०० कोटी निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. 
४  । यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखा परिक्षकांकडून/महालेखापाल 
लेखापरिक्षक/महालेखापाल यांच्याकडून कोणतेही | यांचे कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 
गंभीर आक्षेप नाहीत. 


५ । निधी लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे. | संबंधित नाही. 
६ | वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी नियमित वापरात येणाऱ्या । सबंधित नाही. 
वस्तुंच्या बाबतीत त्याचे रितसर खरेदी नियोजन 
करावे व अकारण शिल्लक साठा असू नये. 

७ | यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष वस्तू प्राप्त । सबंधित नाही. 
झाल्यानंतरच सबंधितना देयक अदा केले जाणार 
आहे. 

८ | आव्यक त्या ठिकाणी आदिवासी/सामाजिक न्याय । सबंधित नाही. 
विभाग यांची निधी वितरणास सहमती आहे. 
९ । प्रस्तुत योजनेत कोणतेही १ वर्ष जूने संक्षिप्त देयक | कोणतेही १ वर्ष जूने संक्षिप्त देयक 


प्रलंबित नाही. प्रलंबित नाही. 
णि o | निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बंक खात्यात जमा न | सदरहू निधी संबंधित संस्थेच्या 
करता खर्च केला जाणार आहे. बांधकामावर खर्च केला जाणार आहे. 


४. सदरहु खर्च “मागणी क्र.डब्ल्यू-३, २२०३-तंत्रशिक्षण, १०४, अशासकीय तंत्र महाविद्यालये 
व संस्था यांना सहाय्य (०२) परिरक्षण अनुदान, (०२)(०३)- अभियांत्रिकी महाविद्यालये (कार्यक्रम) 
२२०३ ०१९४, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा व तो 
सन २०२२-२३ करीता मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर संस्थेस चालू वर्षी दिलेल्या व यापूर्वी दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी प्राप्त करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२२/(प्र.क्र.9५/२२)/तांशि-३ 


७. हे झासन ज्ञापन नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१९/१४७१, दि.१३ जून, 
२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६३४/२०२२/व्यय-५, दि.१६ जून, 2022 अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेतांक २०२२०७१८१३१०५०१४०८ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANALI MILIND : 
SAMANT ज्मा 
(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


2. महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

४. संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. नियोजन विभाग /वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

. कार्यासन साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती/तांशि-३. 


ळ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


